पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला, अकादमी, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे - २०२३/ प्र.क्र.१७९/सांका.२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 

सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४. 

२. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व fears सहाय्य विभाग क्र. संकीर्ण- 
२००१/प्र.क्र. २९८/सां.का.१, दि. २३.३.२००६. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. पुलदे - २०१४/ प्र.क्र.१६३/सांका.२, 
दि.११.०३.२०१५. 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.८.०२.२०२३. 

५. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. पुलदे - 2023/ प्र.क्र.७२/सांका.२, 
दि.१७.०३.२०२३. 

६. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि ३१.०८.२०२३ 

७.वित्त विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि ०६.०९.२०२३ 

८. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे पत्र क्र. पुलदे २९७९ 
दि.०५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना: 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला 
अकादमीच्या १६ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
तर संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये ९ पदे कायम करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमीतील ७ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
संदर्भ क्र. ५ येथील दि.१७.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आली होती. आता सदरची 
मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे व वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णय व शासन 
शुध्दीपत्रकानुसार वित्त विभागाने, प्रशासकीय विभागातील अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार 
प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ८ येथील पत्रान्वये, 
अकादमीच्या आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत शासन मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर केला 
आहे. त्यानुसार पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीतील ७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०२३/ प्र.क्र.१७९/सांका.२ 


शासन निर्णय : 

पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात 
नमूद केलेल्या ०७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम व गट वेतनस्तर अस्थायी पदांची संख्या 

Ei वित्तीय सल्लागारअ-गट , S-23 रु .६७७००-२०८७०० — aa 
२ | लेखा अधिकारीब-गट , 5-१६ रु .४४९००-१४२४०० [sf || 
३ | निम्नश्रेणी लघुलेखकक-गट , 85-१४ रु .३८६००-१२२८०० oo 
४ । संगणक चालक (करार पध्दतीने) शि डा 3 २ 
५ | भांडारपालक-गट , 8-७ रु२१७०० .-६९१०० a 
६ । रोखपालक-गट , 8-६ रु .१९९००-६३२०० a 

एकूण 1 ७ | 


०२. या शासन निर्णयान्वये पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीतीळ उपरोक्त ०७ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग करण्यात यावा. 


२. या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त राहणार नाही. 

३. या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
०३. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००१) ललीत कला शिक्षण, (०७) (०१) 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी (२२०५ १४६३)-०१ वेतन, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व दिनांक ०६.०९.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलल्या 


अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०२३/ प्र.क्र.१७९/सांका.२ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१७१४१३०५२३ असा आहे. हा TRA निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 


DN 
S U M A N T AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
१0 


2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab6514fc8598a9aa217e2508455856a 
701adb1 bb6ef9b 121 


pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA 1F7 149AED 1F618E4E, 

INumber=AFCOO6DAAE95 DOF 2CF7C7F09CA 1 8CFOC9C9363A 
05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE. 
Date: 2023.09.13 17:16:07 +05'30' 


(सु.दि.पाष्टे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी,मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कक्ष अशिकारी(व्यय-१५, अर्थ-११),वित्त विभाग , मंत्रालय,मुंबई. 
६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती -सां.का.२. 


Cc 40 A OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


